नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ४ डिसेंबर, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/सा बां प्रादेविना/प्रआ/दर्जोन्नत/धुळे/अक्कलकुवा/७०१/सन २०२१, 
दिनांक ०४/०२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्‍यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नंदुरबार 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नंदुरबार यांची मंजुरी विचारात घेता, सदर इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नंदुरबार यांचा ठराव विचारात घेऊन नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील 
खालील इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७५/नियोजन-२ 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जो्रत | दर्जोन्नती 
क्र. रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 

(कि.मी) 

| . | डेब्रामाळ माळ वेलखेडी वेरी पिप्रापाणी | इतर जिल्हा | (0/00 ते २३/६००) २३.६०० प्रमुख 
जामली सल्लीबार जमाना इजिमा-७१| मार्ग-०३ २३.६०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
ला मिळणारा रस्ता. रा.मा..-३ मधीळ १.२५ कि.मी. मार्ग-६१ 

ओव्हरलॅप लांबी 

२. | प्रमुख राज्यमार्ग क्र. पासून उखडा | इतर जिल्हा  । (०/०० ते ११/००) ११.०० प्रमुख 
बरडी पाटीळपाडा (ARS) वेहगी | मार्ग-०६ ११.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
हुनाखांब भगदा ते इजिमा-६८ ला मार्ग-६२ 
मिळणारा रस्ता. 

३. | इजिमा-७० पासून ara | इतर जिल्हा (०/०० ते १३/७८०) १३.७८० प्रमुख 
उमरागव्हाण नेंदवण खु. खुर्चीमाळ | मार्ग-०७ १३.७८० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
सिंगपुर अलिविहीर शिर्वे ते राष्ट्रीय मार्ग-६३ 
महामार्ग क्र. ७५३ ब ला मिळणारा । प्रजिमा -१ मधील २.५० कि.मी. 
रस्ता. BSS लांबी. 

४. | वेरी चणबाई भगदरी ते मोलगी रस्ता. । इतर जिल्हा । (०/०० ते १३/५००) १३.५०० प्रमुख 

मार्ग-३९ १३.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-६४ 

५. | इजिमा-६८ पासून ओहवा कोठली | इतर जिल्हा (०/०० ते २८/५००) २८.५०० प्रमुख 
चिखली वालंबा (आर) निंबापाटी । मार्ग-४० २८.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
होरामफळी खडकापाणी बेटी मोरखी मार्ग-६५ 
ते राज्यसिमेला जोडणारा रस्ता. 

६. | अक्कलकुवा मक्राणीफळी | इतर जिल्हा (०/०० ते १७/१००) १७.१०० प्रमुख 
मिठ्याफळी राजमोही ते प्रमुख | मार्ग-४२ १७.१०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
राज्यमार्ग वाण्याहिहीर बोरीपाडा त्व क्त त्त = मार्ग-६६ 
नाला ठाण्याविहीर रस्ता . on 

लांबी. 

७. । लंगडी खापर कोराई रायसिगपूर | इतर जिल्हा (०/०० ते २६/४९०) २६.४९० प्रमुख 
कुवा sed कटासखाई ओघाणी | मार्ग-६८ २६.४९० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मोग्रा काकलीबार भगदा ते प्रजिमा-१ । इजिमा-४१ मधील २.५०० कि.मी. मार्ग-६७ 
पर्यंत रस्ता . ओव्हरलॅप लांबी. 

८. । प्रजिमा-) ते उखलसांग ws | इतर जिल्हा (०/०० ते २९/८४०) २९.८४० प्रमुख 
ईराईबारी देवगोई डाब ओरपा जमाना । मार्ग-६९ २९.८४० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
सुरवाणी रस्ता. मार्ग-६८ 

एकूण १६३.८१० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७५/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६३.८१० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१२५४.९४० + १६३.८१०) 
म्हणजेच १४१८.७५० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६३.८१० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (८७६.०८० - १६३.८१०) म्हणजेच ७१२.२७० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०४१५०४०३६७१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 

G A N p AT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=302 1 bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f19aca 
S A N D | p A N 6383a12fed6cff4849d78e224a, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAO 

E9FOD137FEABOBBCB16CACF2D44087E8A76, 
KA C H A R F cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 

Date: 2023.12.04 15:04:11 +05'30' 

(ग.सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, धुळे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा. 

४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 
) 
) 


4) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


